श्री.टी.आर.साळुंखे, उप आयुक्त (वरिष्ठ श्रेणी) 
(गट-आ) राज्य उत्पादन शुल्क, यांचा सक्‍तीचा 
प्रतिक्षाधीन कालावधी कर्तव्य कालावधी म्हणून 
मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक-इएसटी-५०१६/प्र.क्र.१६७/राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- १० नोव्हेंबर, २०१६. 


वाचा : 


१ 
२ 


३ 
8 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई दि. ११.०२.२०१६ चे पत्र. 
श्री. तानाजी साळुंखे, उप आयुक्‍त (वरिष्ठ श्रेणी) गट-अ MSY यांचा दि. १.२.२०१६ चा अर्ज. 
शासन आदेशा, गृह विभाग क्र. इएसटी-१२१६/प्र.क्र. १०७/राउश्ु, दि. २.७.२०१६ 
आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे पत्र क्र. इएसटी ११२०१०/१५३/दोन-(अ), दि. ४.८.२०१६ व 
दि. १९.९.२०१६ 

५) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. सेनिवे १००१/१३०/सेवा-४, दि. २.६.२००३. 
ज्ञापन: 

श्री. टी. आर.साळुंखे, उप आयुक्‍्त(वरिष्ठ श्रेणी) गट-अ, राउशु, हे दि.२४.१२.२०१४ पासून मा.विरोधी 
पक्षनेता, महाराष्ट्र विधासनभा यांचे खाजगी सचिव म्हणून प्रतिनियुक्तीवर होते. विधानमंडळ सचिवालयाने 
संदर्भाधीन क्र. १) च्या पत्रान्वये दि.१.०२.२०१६ (म.पू) पासून त्यांच्या सेवा मूळ विभागाकडे म्हणजे राज्य 
उत्पादन शुल्क विभागाकडे प्रत्यावर्तीत केल्यानंतर ते त्याच दिवशी या विभागात रूजू झाले. तद्नंतर 
दि.२.०७.२०१६ च्या आदेशान्वये त्यांना विभागीय उप आयुक्त, राउश्यु, ठाणे या पदावर पदस्थापना देण्यात 
आली व दि.५.०७.२०१६ (म. पू.) रोजी त्यांनी या पदाचा कार्यभार घेतला. 
२. अशा प्रकारे श्री.टी.आर.साळुंखे यांना दि.१.०२.२०१६ ते दि.४.०७.२०१६ अज्ञा एकूण १५५ 
दिवसांकरीता नियुक्तीसाठी प्रतिक्षाधीन रहावे लागले आहे. श्री.टी.आर.साळुंखे यांना पदस्थापना देण्यासाठी 
झालेला विलंब हा प्रशासकीय कारणास्तव झालेला असून दि.१.०२.२०१६ ते दि.४.०७.२०१६ अशा एकूण १५५ 
दिवसांच्या कालावधीत त्यांना पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत रहावे लागले असल्याने, सदरहू कालावधी हा महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती व अटी ) नियम, १९८० मधील नियम ९ (१४) (फ) मधील तरतुदीनुसार 
त्यांचा "कर्तव्य कालावधी " म्हणून नियमित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग, क्रमांक सेनिवे-१००१/१३०/सेवा-४ दिनांक ०२.०६.२००३ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने हे ज्ञापन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


>>> ः-> <-: -- 


शासन ज्ञापन क्रमांकः इएसटी-५०१६/प्र.क्र.१६७/ राउशु-१ 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६१११०१४५४२९०५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ene Digitally signed by Dilip J Shedmekhe 
D | J DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Section Officer, 
| | (2 postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5c22eb48b36977859e2ada92f034598cc0bc8511f0527d 
a968636a6b9d9e1 Of0, 


serialINumber=5603a7 2ffdb 1 ef7b928b7c0a641bd1c8ef4b36aa6a 
h e aa e h e 8fd21a86271888a24f9803, cn=Dilip J Shaedmekhe 
Date: 2016.11.10 14:56:53 +05'30' 


(दि. ज. शोेडमेखे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रती, 


महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, 

विभागीय उपआयुक्त (वरीष्ठ श्रेणी) (गट-अ), राज्य उत्पादन शुल्क, ठाणे. 
संबधित अधिकारी (मार्फत आयुक्त, राउशु) 

निवडनस्ती (राउशु-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


